सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात शिल्लक असलेल्या 
राखीव अनुदानातून (Committed budget) रक्‍तपेढ्या 
करीता एकूण of रक्‍त संकलन वाहन (Blood 
Transport Van) खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१०/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २२ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 

(१ अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : राआसो/६ 
रक्‍त संकलन वाहने/प्रशासकीय मान्यता/११३८४२-८४६/२०२१, दिनांक : १७.०२.२०२२. 

(२) केन्द्र शासनाने NHM Administrative Approval २०१९-२० अंतर्गत राज्य शासनास FMR 
Code “2.9.3.9” या अंतर्गत Blood Collection and Transport Vans करीता मंजूर केलेले 
अनुदान रुपये ८५.०० लक्ष. 

(३) केन्द्र शासनाने NHM Administrative Approval २०१७-१८ अंतर्गत राज्य शासनास FMR 
Code “8११.२.४” या अंतर्गत Blood Collection and Transport Vans करीता मंजूर 
HOS अनुदान रुपये १२८.०० लक्ष. 

(४) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : राआसोम/ 
Committed २०-२१/७३६२४-६३८/२०२१-२२. 

(4) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी दिनांक 
१५.०२.२२ अन्वये मंजूर केलेली टिप्पणी. 

(६) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. क्रमांक : खरेदी-२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक : २६.०७.२०१७. 


प्रस्तावना:- 
अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (१) 
अन्वये सन २०२१-२२ मध्ये Blood Collection and Transport Vans करीता रुपये २१३.०० लक्ष 
इतक्या राखीव अनुदानातून (Committed budget) आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या 
रक्तपेढ्या मध्ये एकूण of रक्‍त संकलन वाहन (Blood Transport Vans) खरेदीची आवश्‍यकता 
असल्याचे कळविले आहे. तसेच, सदर वाहन खरेदी व त्यातील यंत्र सामुग्री कार्यान्वित करण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१०/आरोग्य-७ 


एकूण रुपये २१०.०० लक्ष (रुपये दोनशे दहा लक्ष फक्त) इतक्या अनुदानास प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
विनंती केली आहे. 


केन्द्र शासनाने संदर्भ क्रमांक (२) अन्वये NHM Administrative Approval २०१९-२० करीता 
राज्य शासनास FMR Code “2.9.3.9” या अर्थशिर्षातर्गत “Blood Collection and Transport Vans” 
याकरीता रुपये ८५.०० लक्ष इतके अनुदान मंजूर केले आहे. तसेच, संदर्भ क्रमांक (३) अन्वये NHM 
Administrative Approval २०१७-१८ करीता FMR Code “8११.२.४” या अर्थशिर्षातर्गत “Blood 
Collection and Transport Vans” याकरीता रुपये ८५.०० लक्ष इतके अनुदान मंजूर केले आहे. 
यथास्थिती, संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (४) 
अनुसार विषयाधीन प्रयोजनार्थ केन्द्र शासनाने मंजूर केलेल्या सन २०२१-२२ मध्ये राखीव अनुदानातून 
(Committed budget) वाहने खरेदीची प्रक्रीया राबविण्यात येणार आहे. यास्तव, उक्त अर्थशिर्षातर्गत 
सन २०२१-२२ मध्ये राखीव अनुदान (Committed budget) SYA शिल्लक असलेल्या एकूण रुपये 
293.00 लक्ष (रुपये दोनशे तेरा लक्ष फक्त) इतक्या अनुदानातून रुपये २१०.०० लक्ष (रुपये दोनशे दहा 
लक्ष फक्त) इतक्या अनुदानास विहित निविदा प्रक्रीयेद्वारे वाहने खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात FMR Code “२.१.३.१” व सन २०१७-१८ या 
आर्थिक FMR Code “B99.2.8” या अर्थशिर्षांतर्गत “Blood Collection and Transport Vans” 
याकरीता एकूण रुपये 293.00 लक्ष इतके अनुदान मंजूर केले आहे. सदरच्या शिल्लक असलेल्या राखीव 
अनुदानातून (Committed budget) रक्‍त संकलन करण्यासाठी “३९००-४१०० Wheel Base 
Monocouge Body Vehicle” या वाहनाची निवड करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. 
तसेच, सदर वाहनात Blood Coach, Table top Sealer, Blood Refrigerator (2-¢°C) इत्यादि 
उपकरणांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यास्तव, सदरची वाहनाची अंदाजित किंमत रुपये १५.०० 
लक्ष आणि वाहनाचे Fabrication करणे व त्यात Blood Bank Equipments ची व्यवस्था करणे यासाठी 
येणारा अंदाजित खर्च रुपये २०.०० लक्ष विचारात घेता प्रति वाहन एकूण रुपये ३५.०० लक्ष इतक्या 
अंदाजित खर्च खर्चास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


“परिशिष्ट-अ” 
Committed Budget 2021-2022 


FMR Particulars Quantity/ Budget GOI Remarks |Approved Budget 

Code Target (In Rs. Lakhs) (In Rs. Lakhs) 

2.1.3.1 | Blood collections and 10 85.00 Approved 85.00 
Transfort Vans 


तसेच सन 2029-22 या मध्ये FMR Code “B11.2.4” या अर्थशिषांतर्गत शिल्लक असलेले 
राखीव अनुदान (Committed budget) खालील “परिशिष्ट-ब” प्रमाणे आहे :- 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१०/आरोग्य-७ 


“परिशिष्ट-ब” 
Committed Budget 2021-2022 


FMR Budget Head Total Amount | Approved Budget Remarks 
Code Quantity/| Proposed (In Rs. Lakhs) 
Target (In Rs. Lakhs) 
2.1.3.1 | Blood collections and 4 128.00 128.00 Approved 
Transfort Vans 


उपरोक्त “परिशिष्ट-अ” व “परिशिष्ट-ब” मध्ये नमूद Hoes sir सन 2029-22 A Ay 
राखीव अनुदान (Committed budget) म्हणून शिल्लक असलेल्या एकूण रुपये 293.00 लक्ष 
अनुदानातून “3900-4100 Wheel Base Monocouge Body Vehicle” या मॉडलेल्या प्रति वाहन रुपये 
३५.०० लक्ष याप्रमाणे एकूण of वाहनांच्या रुपये २१०.०० लक्ष (रुपये दोनशे दहा लक्ष फक्त) इतक्या 
अंदाजित खर्चास प्रशासकी मान्यता देण्याबाबतचा तपशील खालील “परिशिष्ट-क” प्रमाणे आहे :- 


“परिशिष्ट-क” 


(Rs. in lakhs) 
NHM Administrative Approval 2017-18 & 2019-20... Committed Budget 2021-2022 
Consignee List for Blood Van 
Sr.| District Name of Institute Blood | Vehicle Fabrication) Blood Bank | Total Cost 
No. Storage| Cost Work | Equipments |Per Vehicle 
Van Cost Cost (5+6+7) 
1 2 3 |. "वु. - | 5.6: 7 8 
1 Beed Civil Hospital Beed 01] 15.00 15.00 5.00 35.00 
2 | Amravati | Civil Hospital Amravati 0] 15.00 15.00 5.00 35.00 
3 | Bhandara Civil Hospital Bhandara 0] 15.00 15.00 5.00 35.00 
4 | Parbhani Civil Hospital Parbhani 01] 15.00 15.00 5.00 35.00 
5 Raigad Civil Hospital Raigad 01] 15.00 15.00 5.00 35.00 
| 6 | Gadchiroli | Civil Hospital Gadchiroli 0] 15.00 15.00 5.00 35.00 
Total Nos. Vehicle.. | 06 | Total Cost of Vehicle .. 210.00 


वरीलप्रमाणे सन 2029-22 करीता शिल्लक असलेल्या राखीव अनुदानातून (Committed 
budget) आयुक्‍त सेवा, आयुक्‍तालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या रक्‍त संकलनासाठी “3900-4100 Wheel 
Base Monocouge Body Vehicle” या मॉडेलच्या एकूण of वाहनांच्या अंदाजित रुपये २१०.०० लक्ष 
(रुपये दोनशे दहा लक्ष फक्त) इतक्या खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 

(१) सदर वाहनांची खरेदीची आवऱयकता/मागणी याची शाहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रीया GM Portal वर खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात 
यावी. 

(२) सदरहू वाहनांच्या खरेदीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्यावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. तसेच, खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical Specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावे. 

(३) खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देऱा (Technical Specification) हे विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल, san रितीने खरेदी प्रक्रीया राबविण्यात येत नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१०/आरोग्य-७ 


यावी. तसेच, शिल्लक असलेल्या राखीव अनुदानातून (Committed budget) मंजूर असलेल्या 
बाबींचा तांत्रिक विनिर्देशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यप्रमुखांची 
राहील. यथास्थिती, प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

(४ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

(4) वाहने खरेदी करतांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, PA : वाहन-२०१७/प्र.क्र. ४१/१७/ विनियम, 
दिनांक २८.०७.२०२० अन्वये शासकीय वाहनांची किंमत मर्यादा धोरणाची पूर्तता होईल, याची 
खात्री करण्यात यावी. 


(६) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रीयेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावेत. तसेच, सदरचे दर बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

(७ खरेदी करण्यात येणाऱ्या वाहनांची पुरवठापूर्व/पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (Specification) असलेल्या 
वाहनांचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

(८) खरेदी करण्यात येणाऱ्या वाहनांचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदरची वाहने विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

(९) सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च हा NHM Administrative Approval २०१९-२० व २०१७-१८ 
मध्ये Blood Collection & Transport Vans करीता अनुक्रमे “EMR Code “2.9.3.9” व FMR 
Code “8११.२.४” अंतर्गत सन 2029-22 या मध्ये राखीव अनुदान (Committed budget) म्हणून 
शिल्लक असलेल्या अनुदनातून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शन सूचनानुसार व मंजूरीनुसार करण्यात 
यावा. 


(१० सदरहू वाहने खरेदींची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, 
संपुर्ण खरेदी प्रक्रीया राबवितांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(११ खरेदी प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. तसेच, सदर प्रकरणी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : 
खरेदी-२०१६/प्र.क्र. २४०/आरोग्य-८, दिनाक : २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


(१२) रक्‍त संकलन व रक्‍त पुरवठा (Blood Collection and Transport) यासाठी खरेदी करण्यात 
येणारी वाहने ही रुग्णालयाच्या रुग्णालय प्रमुख व रक्‍तपेढी प्रमुख यांच्या अधिनस्त असतील. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१०/आरोग्य-७ 


०२. उपरोक्त अ.क्र. (१) ते (१२) येथे नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मंबई यांची राहील. 


०३. सदर शासन निर्णय हा, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/१३/ 
विनियम (भाग-२), दिनांक १५ एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन Helles अ.क्र. ४, नियम क्रमांक-७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामुग्री 
आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२३१९५६२०८५१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJUAYKUMAR LAXMANRAO 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f 


11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA71 


7A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF 


॥)0॥॥॥३११0-- 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


(9) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
(२) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब कल्याण माताबाल संगोपण व शालेय आरोग्य.पुणे. 
(३) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

(४) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
(4) संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 
(६) 
(७) 
(८) 


६) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 

७) संचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

८) संचालक (वित्त) आरोग्य सेवा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

(९) प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा-१/ळेखा व अनुज्ञेयता-१), मुंबई. 

(१० महालेखापाल (लेखापरीक्षा-२/लेखा व अनुज्ञेयता-२), नागपूर. 

(११) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, बीड/अमरावती/भंडारा/परभणी/रायगड 
(अलिबाग) /गडचिरोली. 

(१२) निवडनस्ती (आरोग्य-७, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


